महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडून 
कस्टमाईज्ड सेवार्थ प्रणालीसाठी उपलब्ध 
करून देण्यात आलेल्या तांत्रिक 
मनुष्ययळाकरीता आवशयक निधी 
लेखाशिर्ष २२०३ ३३९१, (१७) संगणक खर्च 
या उदिष्टाखाली पुनर्वितरण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शासन निर्णय क्र. व्हीओसी-२०२१/प्र.क्र.६६/कौशल्य-२ 
कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय,मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : १९ ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा : १) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय,मुंबई यांचे पत्र क्र.१५/ एचटीई सेवार्थ 

प्रणाळी/२०२२/२७६, दि.१३ सप्टेंबर,२०२२ व पत्र क्र.०५/व्हिओसी/२२०३/एचटीई 
देयक प्रशा. मान्यता/ 2022/22, दि.२२ जून, २०२२ 

२) महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ यांचे Pl No.MTPlmay22-23-033 , 
दि.३० मे,२०२२ 

३) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग झासन निर्णय क्र.सेवार्थ-२२२१/प्र.क्र.१४६/२०२१/मशि-२, 
दिनांक ०१ एप्रिल, २०२२ 

४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७ एप्रिल,२०१५ 


प्रस्तावना : 


उच्च व तंत्र शिक्षणविभागातंर्गत सर्व अकृषी विद्यापीठे, सर्व अनुदानित महाविद्यालये इतर 
अनुदानित संस्थामध्ये कस्टमाईज्ड एचटीई सेवार्थ प्रणाली राबविण्यासाठी महाराष्ट्र माहिती 
तंत्रज्ञान महामंडळ (॥818॥) यांना नेमण्यात आले असून सदर प्रणाळीमध्ये कौशल्य विकास व 
उद्योजकता विभागाचाही समावेश आहे. या “एचटीई सेवार्थ” प्रणालीमार्फत या विभागाच्या 
अधिपत्याखाली असलेल्या व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या 
अशासकीय अनुदानीत तंत्र माध्यमिक शाळा व उच्च माध्यमिक विद्यालयातील व्यवसाय 
अभ्यासक्रमामधील (व्दिलक्षी व उच्च माध्यमिक व्यवसाय) कर्मचा-यांचे वेतन व भत्ते ऑनलाईन 
पध्दतीने अदा करण्यात येतात. 


२. सदर प्रणालीमध्ये उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे ६९००० (८७ टक्के) अधिकारी व कर्मचारी 
आणि कौडल्य विकास व उद्योजकता विभागाचे ९५३५ (१३ टक्के) अधिकारी व कर्मचारी समाविष्ट 
आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-2021/प्र.क्र.66/कोशल्य-2 


३. सदर प्रणालीच्या विकसन व देखभालीचे काम संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये 
दिनांक १ एप्रिल, २०२२ ते दिनांक ३१ मार्च, २०२३ या कालावधीकरीता महाआयटी कडे देण्यात 
आले आहे. त्यानुसार महाआयटी यांचेकडून संदर्भ क्र.२ अन्वये प्राप्त झालेल्या देयकाची पुर्तता 
करण्याकरिता निधी लेखाशिर्ष २२०३ ३३९१ मध्ये (१७ संगणक खर्च या उदिष्टाखाली 
पुनर्वितरणाद्वारे अर्थसंकल्पीय प्रणाळीवर उपलब्ध करून देण्याबाबत विनंती संदर्भ क्र.१ येथील 
पत्रान्वये संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाने केली. त्यानुसार लेखाशिर्ष २२०३ 
३३९१ मध्ये (१७) संगणक खर्च या उदिष्टाखाली पुनर्वितरणाद्वारे रु.६,२७,४१२/- (अक्षरी सहा लक्ष 
सतावीस हजार चारशे बारा फक्त ) इतका निधी अर्थसंकल्पीय प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


सन २०२२-२३ करिता मागणी क्रमांक झेडए-०२,२२०३,तंत्रशिक्षण,१०३ तंत्रशाळा, (०१) 
शासकीय तंत्र माध्यमिक झाळा, (०१)(०१) शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा (अनिवार्य), (१३) 
कार्यालयीन खर्च (2203 ३३९१) या ठदिष्टाकरिता उपलब्ध असलेल्या निधीतुन रु.६,२७,४१२/- 
इतका निधी मागणी क्रमांक झेडए-०२,२२०३, तंत्रशिक्षण, १०३ तंत्रशाळा, (०१) शासकीय तंत्र 
माध्यमिक झाळा, (०१) (०१) शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा (अनिवायी, (१७) संगणक खर्च (2203 
३३९१) या उदिष्टाखाली पुनर्वितरणाद्वारे अर्थसंकल्पीय प्रणालीवर उपलब्ध व वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. कस्टमाईज्ड सेवार्थ प्रणालीसाठी दिनांक ०१ एप्रिल, २०२२ ते दिनांक ३१ मार्च, २०२३ या 
कालावधीकरीता उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या तांत्रिक मनुष्यबळाकरिता महाराष्ट्र माहिती 
तंत्रज्ञान महामंडळाकडून प्राप्त झालेल्या देयकाची पूर्तता करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर रक्‍कम व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातील आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांचेमार्फत महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित (MahalT) यांना अदा करण्यात 
यावी. 


४. सन २०२२-२३ करिता मागणी क्रमांक झेडए-०२, २२०३, तंत्रशिक्षण, 903 तंत्रश्‍ाळा, (०१) 
शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा, (०१) (०१) शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा (अनिवार्य), (१७) संगणक 
खर्च (२२०३ ३३९१ या उदिष्टाकरिता पुनर्वितरणाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या तरतूदीतुन 
भागविण्यात यावा. तसेच खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास विनाविलंब उपलब्ध करून द्यावे. 


५. सदरहू शासन निर्ण वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २२८/व्यय-६, 
दिनांक ०३ ऑक्टोबर, 2022 अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार व वित्त विभाग, शासन निर्णय 
क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये सुधारित 
केल्यानुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-चार मधील अ.क्र. ११ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-2021/प्र.क्र.66/कौशल्य-2 


“बाह्य यंत्रणेकडून करून घेण्यात येणाऱ्या कामाचा खर्च मंजूर करणे” या नियमान्वये प्रशासनिक 


विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०१९१४५७११०९०३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRADEEP 
SAHEBRAO 
SHIVTARE 


Digitally signed by PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL 
AND ENTREPRENEURSHIP DEPARTMENT, 
st=Maharashtra, 


13523ecdbacSe75 1 30d8b7a4674a77a269 1e4bf 
1 8EE3AAAESSDB3EC668FBE8, 


19644FE1533246B0A85DC3D52848 
, cn=PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 


(प्रदीप सा.शिवतरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 


qo) निवड नस्ती, (कौशल्य-२). 


) 

) प्रधान सचिव, कौडल्य,रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ,मंत्रालय,मुंबई. 

) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) संचालक, लेखा व कोषागरे,संगणक कक्ष,नवीन प्रशासन भवन,मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


कक्ष अधिकारी (प्रशा-३), कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


